नव्याने स्थापित ग्रामीण रूग्णालय, सिन्नर 
करीता कार्यालय प्रमुख, आहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०१९/ प्र.क्र. १८६/ आ-३ 


१० वा मजला, ए विंग गो. ते. रूग्णालय संकुल इमारत 


लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१ 
तारीख: २० जून, २०१९ 
वाचा - 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१७/प्र.क्र. २३१/आ-३, दि. 
१६.०२.२०१८ 


२) जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, नाशिक यांचे क्रमांक: जिरुना/लेखा/ग्रा.रु. 
सिन्नर/डिडीओअ/६७०२-०४/१९, दि.०५.०२.२०१९ चे पत्र 


प्रस्तावना 


ग्रामीण रूग्णालय, सिन्नर या ३० खाटांच्या रूग्णालयाकरीता उपरोक्त दि. १६.०२.२०१८ च्या 


शासन निर्णयान्वये पदनिर्मिती करण्यात आलेली आहे. संदर्भ क्र. २ च्या प्राप्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 
सदर रूग्णालयाकरीता कार्यालय प्रमुख, आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय- 


ग्रामीण रूग्णालय, सिन्नर या ३० खाटांच्या रूग्णालयाकरीता “वैद्यकीय अधिक्षक वर्ग-१ 


(गट-अ) “ या मंजूर पदास कार्यालय प्रमुख आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून या शासन 


निर्णयान्वये घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०१९/ प्र.क्र. १८६/ आ-२३ 


सदर शासन निर्णय १७ एप्रिळ, २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये प्रसिद्ध वित्तीय अधिकार नियम 


पुस्तिका नियम क्र. २ नुसार प्रशासनिक विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच 


वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र. २५२/२०१९ कोषा प्र-५, दि. १५.०६.२०१९ अन्वये देण्यात आलेल्या 


सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१८१५१०४१०५१७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


R 0 5 h a Nn i Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
7 Kadam Patil, C = IN, S = 
D I n e 5 h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Public 


Kadam Patil serists3"oses7 
(रो.दि. कदम-पाटील) 
शासनाच्या अवर सचिव 


. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , मुंबई. 


. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) / (लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 


१ 
२ 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 


५. उप संचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 


६. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, नाशिक. 


७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, नाशिक. 
८. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, नाशिक. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
१०. निवडनस्ती ( आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


